राज्यातील अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. सकाम-२०१९/प्र.क्र.८१/सामासु 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- १) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेपुर-२०१८/प्र.क्र. ४४/सेवा-९, दि. १ जानेवारी, २०१९, 
वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र. १/सेवा-९, दि. ३० जानेवारी, २०१९, 


) 
) 
3) वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र. ८/सेवा-९, दि. २० फेब्रुवारी, २०१९, 
) 
) 


वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र. ८/सेवा-९, दि. ३० मे, २०१९, 

आयुक्‍त, समाजकल्याण पुणे यांचे पत्र क्र. शिक्षण/सकाम/शिक्षक/७ वेतन आयोग/२०१९- 
२०/का.५०/२५७६, दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१९, 

६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शुध्दीपत्रक क्रमांक सकाम-२००९/प्र.क्र.१७२/ 
भाग-१/सुधार-१, दि. २८/०१/२०२१. 


प्रस्तावना- 

सातव्या केंद्रिय वेतन आयोगाच्या शिफारशीसंदर्भात केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेवून राज्य 
शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी 
श्री. के. पी. बक्षी, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी राज्य वेतन सुधारणा समिती, 
२०१७ स्थापन करण्यात आली होती. सदर समितीने केलेल्या शिफारशी काही फेरफारांसह स्वीकृत 
करण्याचा निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि. १ जानेवारी, 
२०१९ अन्वये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ६ वा वेतन आयोग लागू केलेल्या व वेतन अनुदान 
मिळणाऱ्या अनुदानप्राप्त संस्थातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. 

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वित्त विभाग अधिसूचना 
क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९ दि. ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित 
वेतन) नियम, २०१९ अधिसूचित करण्यात आले असून, सदर नियम दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून 
लागू करण्यात आले आहेत. तसेच, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र. ८/सेवा-९ दि. 
२० फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये वेतननिश्चितीबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. 
७ व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिपत्याखालील 
शासनमान्य अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना 
लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकाम-२०१९/प्र.क्र.८१/सामासु 


शासन निर्णय :- 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासनमान्य अशासकीय 
अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्र 
अ” येथे दर्शविल्याप्रमाणे ७ व्या वेतन आयोगानुसार दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन 
संरचना लागू करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन निश्चिती आणि थकबाकीचे प्रदान शासन अधिसूचना वित्त 
विभाग, दि. ३० जानेवारी,२०१९, शासन परिपत्रक वित्त विभाग दि. २० फेब्रुवारी, २०१९, दि. १४ 
मे,२०१९ आणि दि.३० मे,२०१९ मधील आदेज्ञानुसार करावी. 


2. सुधारित वेतन संरचना स्वीकारण्यासाठी शासनमान्य अशासकीय अनुदानित समाजकार्य 
महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचारी, हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या 
आत, या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या जोडपत्र-एक येथील नमुन्यात विकल्प देतील. तसेच 
जोडपत्र-दोन मधील नमुन्यात बंधपत्र सादर करतील. विकल्प विहित मुदतीत प्राप्त झाळे नाही तर, 
कर्मचाऱ्यांने दिनांक १ जानेवारी, २०१६ रोजी व त्याच दिवसापासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड 
केली आहे, असे समजण्यात येईल. अशा प्रकरणी कार्यालय प्रमुख अशा कर्मचाऱ्यांकडून या शासन 
निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-दोनमधील नमुन्यातील बंधपत्र करून घेतील. शासनमान्य अशासकीय 
अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील संवर्गनिहाय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे पदनाम वेतनश्रेणी व 
स्तर इत्यादी माहिती प्रपत्र “अ” येथे दर्शविल्यानुसार आहे. 


३. सुधारित वेतन संरचनेत वेतन अदा करण्याच्या नियमाबाबत काही शंका उपस्थित 
झाल्यास त्याबाबतची प्रकरणे आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे 
सादर करावीत. आवश्‍यकता भासल्यास आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अशी 
प्रकरणे शासनास सादर करावीत. 


8. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू केल्यामुळे होणारा अतिरिक्‍त 
खर्च “मागणी क्र.३, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ८०० इतर खर्च, (०३) समाज कल्याण 
संस्थांना अनुदाने, (०३) (०१) समाज कल्याण संस्थांना अनुदाने, (२२३५ १५०३) योजनेत्तर, ३६ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व त्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
अनुदानातून भागवावा. आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सुधारित अंदाज तयार 
करताना सदर अतिरिक्त खर्च विचारात घ्यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२२/सेवा-९, 
दिनांक ७/१/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकाम-२०१९/प्र.क्र.८१/सामासु 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०२०११७१८०१०६२२ असा आहे. सदर 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDHARTH 
AMRUTRAO ZALTE = 


(सिध्दार्थ अ. झाल्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षण), मुंबई/नागपूर, 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण/सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, 

८. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, 

९. वित्त विभाग - (व्यय -१४) व (सेवा - ९), मंत्रालय, मुंबई, 

१०.सर्व प्राचार्य, समाजकार्य महाविद्यालय. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकाम-२०१९/प्र.क्र.८१/सामासु 


(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र:- सकाम-२०१९/प्र.क्र.८१/सामासु 
दि. २९ जानेवारी, २०२१ चे सहपत्र) 


प्रपत्र “अ” 


शासनमान्य अशासकीय अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकेतर संवर्गाची विद्यमान व 
सुधारित वेतन संरचना 


अ.क्र | पदनाम ६ व्या वेतन आयोग वेतनश्रेणी ७ व्या वेतन आयोगानुसार लागू 
करावयाची प्रस्तावित वेतनश्रेणी 

शिक्षकेतर कर्मचारी रु. रु 

ai प्रबंधक ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 

२ | ग्रंथपाल ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० एस-१५: ४१८००-१३२३०० 

3 | कार्यालयीन अधिक्षक ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 

४ ग्रंथपाल ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 

५ | लेखापाल ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 

६ । लघुलेखक निम्न श्रेणी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 

७ _। ग्रंथपाल सहाय्यक ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० एस-१० : २९२००-९२३०० 

८ | ग्रंथालय सहाय्यक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० एस-६ : १९९००-६३२०० 

९ । कनिष्ठ लिपीक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० एस-६ :१९९००-६३२०० 

ea वाहनचालक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० एस-६ : १९९००-६३२०० 

| वसतिगृह पर्यवेक्षक # ५९२००-२०२०० ग्रेड पे १८०० | एस-५ : १८०००-५६९०० 

१२ ।माळी ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 

१३ | चौकीदार ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 

१४ । शिपाई ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 

१५ | सफाई कामगार ४४४०-७४४० ग्रे ड पे १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 


ye शासन शुध्दीपत्रक क्र. सकाम-२००९/प्र.क्र.१७२/भाग-१/सामासु दि. २८ जानेवारी, २०२१ अन्वये 
सुधारीत केलेल्या वेतन संरचनेप्रमाणे वेतनश्रेणी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकाम-२०१९/प्र.क्र.८१/सामासु 


(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र.:- सकाम-२०१९/प्र.क्र. ८१/सामासु 
दि. २९ जानेवारी, २०२१ चे सहपत्र) 


जोडपत्र एक 
विकल्पाचा नमुना 
१. (अ कर्मचाऱ्यांचे aia 
श्री/श्रीमती/कुमारी.................................................................... 
ब. . आरा कलल व हान सन 
*कायम/स्थानापन्न 
(क) विद्यमान वेतन सरंचना : वेतन बँड पीबी**------ रुपये << ग्रेड वेतन 
रष 1 
(ख) सुधारित वेतन संरचना : वेतन स्तर** - ------- रुपये ------- 
(ड) कार्यालयाचे नाव........................................................ 
(i कार्यालयाचे नांव...........................................................“.... 
२ मी 
की AGI COMIN ७ माया नळ 


*(१) १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड करतो/करते. 
*(२) मी धारण करीत असलेल्या पदाची विद्यमान वेतनश्रेणी पुढीलप्रमाणे चाळू ठेवण्याची निवड 
करतो/करते. 
माझ्या पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत................. 
माझे वेतन रुपये................................... पर्यंत वाढवणाऱ्या नंतरच्या 
वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत 
मी पद रिक्‍त करेपर्यंत किंवा विद्यमान वेतनश्रेणी वेतन घेण्याचे बंद करेपर्यंत. 
३. ही विकल्प अंतिम असून, त्यामध्ये या दिनांकानंतर सुधारणा करण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकाम-२०१९/प्र.क्र.८१/सामासु 


(केवळ कार्यालयाने भरावयाचे) 


प्रमाणित करण्यात येते की, *कायम/स्थानापन्न पद धारण करीत असलेल्या 
MAAC COLIN ७ न्या का big oreo tendo वकां यांनी 
हा विकल्प, यथोचितरित्या स्वाक्षरीसह व विहित दिनांकापूर्वी मला सादर केला आहे. 


ठिकाण सही 
दिनांक 
नाव... 17... 
कार्यालयप्रमुख 
जोडपत्र - दोन 
वचन पत्र 
क्क कता ला कका कक क ता का यात असे वचन देतो की, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील तरतुदींशी विसंगत वेतननिश्चितीच्या परिणामी 
किंवा पुढे वेतननिश्चितीमध्ये विसंगती आढळून आल्यामुळे मला अतिप्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास 
ते भविष्यात मला प्रदान करण्यात येणाऱ्या रकमेतून समायोजित करुन किंवा इतर प्रकारे शासनास परत 
करेन. 


ठिकाण सही 
दिनांक तांब ७७००७ gaat 
कार्यालयप्रमुख. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


